स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार 
प्रत्यावर्तित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थायित्व-२५२१/प्र.क्र.१७१/ सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०७ जुले, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन परिपत्रक, सा. प्र. वि., क्र.स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४)/१३-अ, दि.११.०९.२०१४. 
२. शासन परिपत्रक, सा. प्र. वि., क्र.स्थाप्रप-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)/१३-अ, दि.२१.०८.२०१५. 
३. शासन परिपत्रक, सा. प्र. वि., क्र.स्थाप्रप-१४१५/(प्र.क्र.१४/१५)/१३-अ, दि.१९.०९.२०१७. 
प्रस्तावना : 


विहित पद्धतीने नियुक्‍त झालेल्या व प्रथम नियुक्तीच्या पदावर ०३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण 
करणाऱ्या आणि विहित अटी व शातींची पूर्तता करणाऱ्या प्रत्येक अस्थायी शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्रदान करणेबाबत संदर्भाधीन दि.११.०९.२०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. तसेच, गट-अ व गट-ब(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी यांच्याबाबत ज्या प्रकरणी 
नियुक्‍ती प्राधिकारी शासन आहे se प्रकरणांमध्ये स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार संवंधीत 
प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव यांना संदर्भाधीन दि.२१.०८.२०१५ च्या 
शासन परिपत्रकानुसार देण्यात आळे आहेत. 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२३ व अधिक) आणि सामान्य राज्य सेवा, 
गट-अ (वेतनस्तर एस-२० व अधिक) मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांची संख्या विचारात घेता, दरवर्षी 
स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्राकरीता पात्र अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. तसेच, यासंबंधातील प्रस्ताव विहित 
मार्गाने प्रशासकीय विभागाकडे प्राप्त होण्यास विलंब होत असल्याने सदर संवर्गातील बऱ्याच अधिकाऱ्यांना 
स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात न आल्याचे PASAT आले आहे. यामुळे प्रशासनात गतिमानता 
येण्यासाठी स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्रत्यावर्तित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्याअनुषंगाने “सेवेत स्थायीकरणाचे प्रमाणपत्र देवून कायम करणे” या विषयाबाबत निर्णय घेण्याचे 
अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थायित्व-२५२१/प्र.क्र.१७१/सेवा-२ दि.०७ जुले, 2029 


शासन परिपत्रक :- 

प्रथम नियुक्तीच्या पदावर ०३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या आणि सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.११.०९.२०१४ च्या शासन परिपत्रकामध्ये विहित केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता 
करणाऱ्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार 
संदर्भाधीन दि.२१.०८.२०१५ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य 
सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० व अधिक ) मधील व 
सामान्य राज्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० व अधिक) मधील अधिकाऱ्यांना स्थायित्व 
लाभ प्रमाणपत्र देण्याचे “अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई" यांचे अधिकार 
“आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई” यांना प्रत्यावर्तित 
करण्यात येत आहेत. 
२. स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करताना शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
दि.११.०९.२०१४ मधील सूचनांची व यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०७१५२७४८५३१७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


7 ou=Public Health Department, 
Purndlikrao = / ५० sas 
556b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
Ghodke 1111. 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा(१), मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा(२), पुणे. 
४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 


५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थायित्व-२५२१/प्र.क्र.१७१/सेवा-२ दि.०७ जुले, 2029 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११.मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अपर मुख्य सचिव (सा.आ.वि.) यांचे स्विय सहायक 

१३.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१३-अ, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


